कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-ब (अराजपत्रित) 
या पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशनाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.७.२०२१. 
२. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचेक्र.मुअ(मु/वि.अ./पदभरती/८०१, 
दि.१५.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 

दि.२१.०६.२०२१. 

शासन आदेश :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता (विद्युत, गट-ब (अराजपत्रित) (वेतनस्तर एस-१५ 

रुपये ४१,८००-१,३२,३००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या 
दि.०७.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरलेल्या ५५ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली असून या उमेदवारांना नियुक्ती 
देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१५.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. 
त्यानुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर ते रुजू 
होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-१५ रुपये ४१,८००-१,३२,३००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी महसूली विभागीय संरचना व विभागीय वाटप नियमावली, २०२१ 
लागू राहील. सदर नियमावलीतील तरतूदीनुसार संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्यानुसार 


महसूली विभाग वाटप करून, वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागातील रिक्‍त पदावर सविस्तर 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 


पदस्थापना करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत मुदतीत रुजू होणे 
बंधनकारक आहे.सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 

३. नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर उमेदवारांनी संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व 
सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्‍तीचे आदेश आपोआप रद होतील. कार्यालय प्रमुखांनी 
एक महिन्यानंतर रुजू होणाऱ्या उमेदवारास रुजू करुन घेवू नये. 

8. परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-ब (अराजपत्रित) या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार 
भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या रिक्‍त पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 

१) एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर करावा. 
तद्नंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित कालावधीत 
मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय शासनाचा 
राहील. 

२) जे उमेदवार या शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /सर्व अधीक्षक 
अभियंता, प्रादेशिक विद्युत मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ 
पर्यंत सादर करावा. 

३) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी दि.०१.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये आर्थिक दुर्बल 
घटक (EWS) या सामाजित प्रवर्गातील उमेदवार श्री.भास्कर संजय मरगजे यांनी श्री.तुषार धनराज 
बुरकुल हे भज (ड) प्रवर्गातील दिव्यांग-ड मध्ये मोडत असल्यामुळे श्री.बुरकुल यांना त्यांच्या मूळ प्रवर्गात 
म्हणजेच भज (ड) मध्ये दाखविणे क्रमप्राप्त असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिलेली असून अंतिम 
निवडसूचीतील अ.क्र.३५ वरील भज (ड) सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवार श्री.सुचित सुर्यकांत मुंडे यांना 


वगळण्यात आल्याबाबतचे शुध्दीपत्रक शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/ 'सेवा-३ 


8) 


4) 


&) 


७) 


असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार श्री.सुचित सुर्यकांत मुंडे यांचे नाव सदर शासन आदेशातून वगळण्यात 
येत आहे. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/सर्व अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत मंडळ, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संबंधित उमेदवारास रुजू करुन घेतांना जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची तसेच शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक 
पात्रता, महिला आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, 
अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 
सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 
तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 
महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 
मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ सेवापुस्तकात 
नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., (TTS), भ.ज.(ब), भ.ज.(क), 
भ.ज.(ड), वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात 
प्रमाणपत्राची वैधता, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्यक राहील. नियुक्ती 
देण्यात आलेल्या कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने 
आव्यक ती कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित 
मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त 
करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या 


पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर मागासप्रवर्ग व 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 


८) 


९) 


बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात आल्याप्रमाणे 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व प्रगत 
व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ नॉन 
क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडे 
पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची कार्यवाही या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत सर्व मुख्य अभियंता/ सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या 
महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत असल्यास 
त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

सदर उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 


MARIAH आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 


१०) या उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, शासन 


निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता होत 


नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 


११) सदर उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), शासन पुरकपत्र क्रमांक मातंसं-२०१२/ 


प्र.क्र.२७७/३९, दि.०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.१.६ मधील तरतुदीनुसार संगणक अर्हता परीक्षा 


उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


१२) या आदेशान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनाह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 


शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतना&्ह आस्थापनेच्या पदावरील 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/ 'सेवा-३ 


नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला दि.०१/११/२००५ 
रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी शासन परीपत्रक, 
वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) सदर उमेदवारांनी कनिष्ठ अभियंता (विद्युत ) गट-ब (अराजपत्रित) या पदासाठी विहित केलेली 
व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 

१४) सदर उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आव्यक आहे .अभियंत्यांनी 
कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक अयोग्य अथवा अनुरुप 
असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची कनिष्ठ अभियंता (विद्युत या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदावरील वेतन निश्चिती ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्‍ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२०) आवऱ्यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 


कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन AT क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 
(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(बोसर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची Yo वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

२१) सदर उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 
मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ वेतन 
देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा 
समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) या उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील 
तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र 
लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर प्रशिक्षणावर खर्च झालेली 
रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला शासनाकडे जमा करावी लागेल. 
याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्‍त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थींचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

२५) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी वैद्यकीय 
अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.३४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्या 
कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 


२७) तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर नियुक्‍तीनंतरही 
सदर चौकशी सुरू राहील. 

२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा सर्व मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) जर एखादा उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असेल 
तर संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 

विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 

यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 

व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल 


६. सदर झासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३०००७०३१८ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 e4bf4b8 
a6fc3d8b242711e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BA R H ATE serialNumber=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37C814A2A 
1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


(दि.ज. Fee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३ 


प्रत, 

महालेखापाल १/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने), 

अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई/पुणे/नांदेड/नागपूर 

सह सचिव (सेवा/संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. कार्यासन [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२], सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, सेवा-३. 


>» ०७८ AW A  -0 


one GS © 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


शासन आदेश क्र.पदभ-२०२१/प्र.क्र.४०२/सेवा-३, दि.०७/०३/२०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट- «ar 
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) गट-ब (अराजपत्रित) पदावर नियुक्‍तीने पदस्थापना 


i उमेदवाराचे नाव (मराठीत) उमेदवाराचे नाव (इंग्रजीत) मूळ प्रव युक्‍तीचा प्रव अंतीम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता विभाग वाटप 
क्रमांक 
a र 3 ee ष्‌ द दिशी é 
१ १ | अमोल तुलसीदास खरात | AMOL TULSIDAS KHARAT अजा खुला-सर्वसाधारण णि मरावती विद्युत विभाग अंतर्गत अमराव 
विद्युत उपविभाग (शासकीय तंत्रनिकेतन शाखा) 
२ २ दत्तात्रय गोपाळ DATTATRAY GOPAL खुला खुला-सर्वसाधारण|  कोकण-२ प्रकल्प विद्युत विभाग, मुंबई अंतर्गत प्रकल्प 
होन्याळकर HONYALKAR विद्युत उपविभाग (मनोरा आमदार निवास) 
३ ३ | जयराम लिलाधर पंडित JAYRAM LILADHAR खुला खुला-सर्वसाधारण|  कोकण-९ रायगड विद्युत विभाग अंतर्गत रत्नागिरी विद्युत 
PANDIT उपविभाग (चिपळूण शाखा) 
४ | ४ | स्वपिलदत्तात्रयपवार | SWAPNIL DATTATRAY खुला खुला-सर्वसाधारण|  कोकण-२ मध्य मुंबई विद्युत विभाग अंतर्गत दादर विद्युत 
PAWAR उपविभाग (माहीम शाखा) 
५ | ५ | गोपाळ sitet sta | GOPAL SHRIKRISHNA झ्माव खुला-सर्वसाधारण णि मरावती विद्युत विभाग अंतर्गत बुलढाणा 
BHOYAR विद्युत उपविभाग (बुलढाणा शहर शाखा) 
६ | ६ | निखिलसिद्धार्थ पारेकर NIKHIL SIDDHARTH अजा खुला-सर्वसाधारण नागपूर नागपूर विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा, 
PAREKAR नागपूर ) 
७ | ७ | चिन्मय जयंत अनसिंगकर CHINMAY JAYANT आदुघ खुला-सर्वसाधारण णि यवतमाळ विद्युत विभाग अंतर्गत यवतमाळ 
ANSINGKAR विद्युत उपविभाग (यवतमाळ शहर शाखा) 
é| ८ कपिल जेठू वाईकर KAPIL JETHU WAIKAR अजा खुला-सर्वसाधारण नागपूर नागपूर विद्युत विभाग अंतर्गत नागपूर विद्युत 
उपविभाग क्र.१ ( विधानभवन शाखा) 
९ ९ संतोष सुपचंद पटले SANTOSH SUPCHAND खुला खुला-सर्वसाधारण नागपूर नागपूर विद्युत विभाग अंतर्गत नागपूर विद्युत 
PATLE उपविभाग क्र.२ ( आमदार निवास शाखा) 
go | १० | सौरभ अशोक सादळे | SOURABH ASHOK SADALE खुला खुला-सर्वसाधारण पुणे पुणे विद्युत विभाग अंतर्गत पुणे विद्युत उपविभाग 
क्र.१ (पुणे राजभवन शाखा) 
११ | ११ | स्वपिल सोमेश्‍वर कस्तुरे | =SWAPNIL SOMESHWAR झ्माव खुला-सर्वसाधारण पुणे पुणे प्रादेशिक विद्युत मंडळ (कार्यालयीन तांत्रिक 


KASTURE 


शाखा) 


हि उमेदवाराचे नाव (मराठीत) उमेदवाराचे नाव (इंग्रजीत) मूळ प्रवर्ग नियुक्तीचा प्रवर्ग | अंतीम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता विभाग वाटप 
क्रमांक 
णि R 3 शिंग ष्ट द ॥. é 
az] १२ | प्रदिप नामदेव जाधव =| PRADIP NAMDEO JADHAV अजा खुला-सर्वसाधारण| अमरावती अमरावती विद्युत विभाग अंतर्गत अकोला 
विद्युत उपविभाग (अकोला शहर शाखा) 
१३ | १३ चिता मंजुळा मनोहर CHINTA MANJULA विमाप्र खुला-महिला पुणे सोलापूर विद्युत विभाग अंतर्गत अकलूज विद्युत 
MANOHAR उपविभाग (पंढरपूर शाखा) 
१४ | १४ | अनिकेत अरुणगाबंडे | ANIKET ARUN GAWANDE आदुघ खुला-सर्वसाधारण| अमरावती अमरावती विद्युत विभाग अंतर्गत अकोला 
विद्युत उपविभाग (अकोला शाखा) 
१५ | १५ शुभम सुखदेव माने SHUBHAM SUKHADEV अजा खुला-सर्वसाधारण पुणे कोल्हापूर विद्युत विभाग अंतर्गत कोल्हापूर विद्युत 
MANE उपविभाग क्र.२ (कळंबा शाखा) 
१६ | १९६ | कन्हेया शालिकराव KANHAIYA SHALIKRAO झ्माब खुला-सर्वसाधारण| अमरावती यवतमाळ विद्युत विभाग अंतर्गत यवतमाळ 
भातुळकर BHATULKAR विद्युत उपविभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा) 
१७ | १७ | आंकार श्रीकांत खाडे | OMKAR SHRIKANT KHADE खुला खुला-सर्वसाधारण पुणे कोल्हापूर विद्युत विभाग अंतर्गत सातारा विद्युत 
उपविभाग (सातारा पूर्व शाखा) 
१८ | ९८ रबी दिलीप खराते RAVI DILIP KHARATE fast (at) | खुला-सर्वसाधारण पुणे कोल्हापूर विद्युत विभाग अंतर्गत सातारा विद्युत 
उपविभाग (कराड शाखा) 
१९ | १९ मयूर अशोकराव MAYUR ASHOKRAO झ्माब इ.मा.ब.- छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर विद्युत विभाग अंतर्गत 
गिरुळकर GIRULKAR सर्वसाधारण संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर विद्युत उपविभाग क्र.२ 
(सुभेदारी शाखा) 
२० | २० अक्षय बबन तेरदाळे AKSHAY BABAN आदुघ आ.दु.घ.- पुणे कोल्हापूर विद्युत विभाग अंतर्गत सातारा विद्युत 
TERADALE सर्वसाधारण उपविभाग क्र.१९ (सीपीआर शाखा) 
| २१ | श्याम संतोषराव डंभारे | SHYAM SANTOSHRAO झ्माब इ.मा.ब.- नाशिक  ।धुळे विद्युत विभाग अंतर्गत धुळे विद्युत उपविभाग 
DAMBHARE सर्वसाधारण (धुळे शाखा) 
२२ | २२ | चेतन नानासाहेब जाधब | CHETAN NANASAHEB आदुघ आ.दु.घ.- कोकण-२ | उत्तर मुंबई विद्युत विभाग अंतर्गत अंधेरी विद्युत 
JADHAV सर्वसाधारण उपविभाग (जोगेश्‍वरी शाखा) 


शि उमेदवाराचे नाव (मराठीत) उमेदवाराचे नाव (इंग्रजीत) मूळ प्रवर्ग नियुक्तीचा प्रवर्ग | अंतीम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता विभाग वाटप 
क्रमांक 
EA R 3 Ta ष्‌ द Ld é 
२३ | २३ | मुकेश दिनकर सोनवणे MUKESH DINKAR झ्माब इ.मा.ब.- नाशिक धुळे विद्युत विभाग अंतर्गत जळगाव विद्युत 
SONAWANE सर्वसाधारण उपविभाग (जळगाव शाखा) 
२४ | २४ | आकाश हरिराम गड्डीमे AKASH HARIRAM झ्माव इ.मा.ब.- कोकण-२ ठाणे विद्युत विभाग अंतर्गत ठाणे विद्युत 
GADDIME सर्वसाधारण उपविभाग (कळवा-मुंब्रा शाखा) 
२५ | २५ | सुमित महादेवरावलुटे | SUMIT MAHADEVRAO झ्माव इ.मा.ब.- कोकण-२ रायगड विद्युत विभाग अंतर्गत रायगड विद्युत 
LUTE सर्वसाधारण उपविभाग (पेण शाखा) 
२६ | २६ | संघरत्न राजेद्र टेभकर | SANGHRATNA RAJENDRA अजा अ.जा.- नागपूर नागपूर विद्युत विभाग अंतर्गत भंडारा विद्युत 
TEMBHEKAR सर्वसाधारण उपविभाग ( भंडारा ग्रामीण शाखा) 
२७ | २७ पंकज विनय देसले PANKAJ VINAY DESALE झ्माव इ.मा.ब.- नाशिक धुळे विद्युत विभाग अंतर्गत जळगाव विद्युत 
सर्वसाधारण उपविभाग (अमळनेर शाखा) 
२८ | २८ | सचिन नवनाथ इंगोले | SACHIN NAVNATH INGOLE आदुघ आदुघ- पुणे कोल्हापूर विद्युत विभाग अंतर्गत मिरज विद्युत 
सर्वसाधारण उपविभाग (मिरज ग्रामीण शाखा) 
२९ | २९ ब्रम्हदास मोरेश्‍वर BRAMHADAS भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)- नागपूर चंद्रपूर विद्युत विभाग अंतर्गत गडचिरोली विद्युत 
साऊसकर MORESHWAR SAUSKAR सर्वसाधारण उपविभाग ( कॉम्प्लेक्स शाखा) 
३० | ३० मनोहर सुरेश एडके | MANOHAR SURESH EDAKE विमाप्र वि.मा.प्र.- पुणे सोलापूर विद्युत विभाग अंतर्गत सोलापूर विद्युत 
सर्वसाधारण उपविभाग (सोलापूर उत्तर शाखा) 
३१ | ३१ | प्रिया सुभाषराव अंकुरकर| PRIYA SUBHASHRAO विमाप्र खुला-महिला नागपूर प्रादेशिक विद्युत मंडळ, नागपूर (कार्यालयीन 
ANKURKAR तांत्रिक शाखा ) 
३२ | ३२ | आकाश रमेश चव्हाण | AKASH RAMESH CHAVHAN| विजा(अ) विजा (अ)- छत्रपती नांदेड विद्युत विभाग अंतर्गत हिंगोली विद्युत 
सर्वसाधारण संभाजीनगर उपविभाग (हिंगोली ग्रामीण शाखा) 
३३ । ३३ | प्रियंका अनल राऊत PRIYANKA ANIL RAUT खुला खुला-महिला पुणे पुणे विद्युत विभाग अंतर्गत पुणे विद्युत उपविभाग 


क्र.२ (बारामती शाखा) 


शि उमेदवाराचे नाव (मराठीत) उमेदवाराचे नाव (इंग्रजीत) मूळ प्रवर्ग नियुक्तीचा प्रवर्ग | अंतीम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता विभाग वाटप 
क्रमांक 
ie R 3 Lo 4 द शिंग é 
३४ | ३४ | निशिकांत आनंदा खेरे NISHIKANT ANANDA अजा अ.जा.- कोकण-९२ | प्रकल्प विद्युत विभाग, मुंबई अंतर्गत आरे विद्युत 
KHAIRE सर्वसाधारण उपविभाग (आरे वसाहत/ गोरेगाव-मरोळ शाखा) 
३५ | ३६ | संदेश रविंद्र वासेकर SANDESH RAVINDRA अजा अ.जा.- नागपूर चंद्रपूर विद्युत विभाग अंतर्गत चंद्रपूर विद्युत 
WASEKAR सर्वसाधारण उपविभाग ( शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
शाखा) 
३६ | ३७ | निखिल दिपक रहाटे | NIKHIL DEEPAK RAHATE अजा अ.जा. - नाशिक  ।|धुळे विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा, धुळे) 
सर्वसाधारण 
३७ | ३८ | स्नेहल संभाजी मुळीक | sNEHAL SAMBHAJI MULIK आदुघ खुला-महिला कोकण-२ मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ कार्यालय 
(कार्यालयीन तांत्रिक शाखा, मुंबई शहर) 
३८ | ३९ | भाग्यश्री अजिनाथ मिसाळ| BHAGYASHREE AJINATH भज (ड) खुला-महिला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर विद्युत विभाग (विभागीय 
MISAL संभाजीनगर तांत्रिक शाखा, छत्रपती संभाजीनगर) 
३९ | ४० किरण संजय भोरे KIRAN SANJAY BHORE झ्माव खुला-महिला नाशिक धुळे विद्युत विभाग अंतर्गत नंदुरबार विद्युत 
उपविभाग (नंदुरबार शाखा) 
४० ४१ | सरलाज्ञानेश्‍वर लाड | SARLA DNYANESHWAR अजा खुला-महिला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर विद्युत विभाग अंतर्गत 
LAD संभाजीनगर | छत्रपती संभाजीनगर विद्युत उपविभाग क्र.१ 
(उच्च न्यायालय शाखा) 
we] ४२ | निकिता अनिल गवई NIKITA ANIL GAWAI अजा खुला-महिला कोकण-२ दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग अंतर्गत मलबार 
टेकडी विद्युत उपविभाग (शासकीय मुद्रणालय 
शाखा) 
४२ | ४३ | पार्वती बालाजी जाधव | PARVATI BALAJI JADHAV आदुघ आ.दु.घ.-महिला नाशिक नाशिक विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा, 
नाशिक) 
४३ | ४४ | आरतीमारुती कांबळे | ARATI MARUTI KAMBALE अजा अ.जा. महिला कोकण-२ उत्तर मुंबई विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक 
शाखा, मुंबई उपनगर) 
४४ | ४५ | नेहा दिलीपराव पानपट्टे | NEHA DILIPRAO PANPATTE आदुघ आ.दु.घ.-महिला छत्रपती नांदेड प्रादेशिक विद्युत मंडळ (कार्यालयीन 
संभाजीनगर तांत्रिक शाखा) 


शि उमेदवाराचे नाव (मराठीत) उमेदवाराचे नाव (इंग्रजीत) मूळ प्रवर्ग नियुक्तीचा प्रवर्ग | अंतीम महसूल सविस्तर पदस्थापना 
गुणवत्ता विभाग वाटप 
क्रमांक 
al R 3 ae 4 द ha é 
४५ | ४६ | सुशिलकुमार शिवाजी | SUSHILKUMAR SHIVAII अज अ.ज.-सर्वसाधारण| छत्रपती नांदेड विद्युत विभाग अंतर्गत परभणी विद्युत 
ठाकरे THAKARE संभाजीनगर उपविभाग (परभणी ग्रामीण शाखा) 
४६ | ४७ | सुप्रिया गोरखनाथ कांबळे | SUPRIYA GORAKHANATH अजा अ.जा.-महिला नाशिक  ।नाशिक विद्युत विभाग अंतर्गत अहमदनगर विद्युत 
KAMBLE उपविभाग (अहमदनगर मुख्यालय शाखा) 
४७ | ४८ | तेजस्विनी बाबासाहेब | TEJASWINI BABASAHEB झ्माव इ.मा.ब.-महिला कोकण-२ ठाणे विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा, 
गुरव GURAV ठाणे) 
४८ | ४९ मयुरी रविंद्र ठाकरे MAYURI RAVINDRA eat इ.मा.ब.-महिला कोकण-२ ठाणे विद्युत विभाग अंतर्गत नवी मुंबई विद्युत 
THAKARE उपविभाग (पोलिस आयुक्तालय शाखा) 
४९ | ५० | अंजली राजाभाऊ संगवे ANJALI RAJABHAU झ्माव इ.मा.ब.-महिला छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर विद्युत विभाग अंतर्गत 
SANGVE संभाजीनगर = छत्रपती संभाजीनगर विद्युत उपविभाग क्र.१ (मध्य 
छत्रपती संभाजीनगर शाखा) 
५० | ५१ | तेजस्विनी हनमंत कांदे | TEJASWINI HANMANT भज (ड) भ.ज.(ड)-महिला छत्रपती धाराशिव विद्युत विभाग अंतर्गत धाराशिव विद्युत 
KANDE संभाजीनगर उपविभाग (धाराशिव ग्रामीण शाखा) 
५१ | एर अमोल रमेशराव AMOL RAMESHRAO अजा दिव्यांग- (c) OA, छत्रपती धाराशिव विद्युत विभाग अंतर्गत बीड विद्युत 
गोणारकर GONARKAR BL, OAL, OL, | संभाजीनगर उपविभाग (बीड शाखा) 
CP, LC, Dw, 
AAV 
42] ५३ | प्रितम संजयराव चापले | PRITAM SANJAYRAO झ्माव अनाथ कोकण-२ | उत्तर मुंबई विद्युत विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र सदन, 
CHAPLE (संस्थात्मक) नबी दिल्ली विद्युत उपविभाग (जुने महाराष्ट्र सदन 
शाखा) 
५३॥ ५४ | तुषार धनराज बुरकुल [TUSHAR DHANRAJBURKUL| भज (ड) | दिव्यांग- (०) MD नाशिक नाशिक विद्युत विभाग अंतर्गत मालेगाव विद्युत 
involving (a) उपविभाग (मालेगाव ग्रामीण शाखा) 
100) Above 
ay | ५५ | प्राजक्ता संजय मुस्कवाड PRAJAKTA SANJAY Sart खुला- खेळाडू कोकण-२ | रायगड विद्युत विभाग (विभागीय तांत्रिक शाखा, 
MUSKAWAD रायगड) 
2K ok ok KK ook KKK 


